सन २०१९-२० या वर्षात राष्ट्रीय कृषी 
विकास योजनेंतर्गत रु.६० कोटी निधीचा 
कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रम राबविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०७१९/ प्र.क्र.१९१/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २४ जुले, २०१९ 


वाचा:- 
१, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय मान्यता समितीच्या दि. ४ जुले, २०१९ च्या 
बैठकीचे कार्यवृत्त, पत्र क्र.राकृवि-०५१९/प्र.क्र.१४३/१४-ओ दि.१८ जुले, २०१९ 


प्रस्तावना- 

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये उर्जा वापर वाढविण्यासाठी, 
केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान राज्यात राबविण्यात येत आहे. याशिवाय विविध केंद्र 
पुरस्कृत योजनांतर्गत जसे, राष्ट्रीय गळीतधान्य, तेलबिया व तेलताड अभियान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान व राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान या अभियानांतर्गत सुद्धा कृषी यांत्रिकीकरण घटकासाठी काही 
प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. असे असले तरी शोतकऱ्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात 
यांत्रिकीकरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. या बाबी विचारात घेऊन प्रत्येक वर्षी राष्ट्रीय कृषी 
विकास योजनेमधून सुद्धा कृषी यांत्रिकीकरणासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. दि. ४ जुले, 
२०१९ रोजी आयोजित राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय मान्यता समितीच्या बैठकीत, सन 
२०१९-२० या वर्षात कृषी यांत्रिकीकरणासाठी रु.६० कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यास समितीने 
मान्यता दिली. 


राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- रफ्तार मधून मंजूर निधीमधून राबवावयाच्या कार्यक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०७१९ / प्र.क्र.१९१/१४ओ 
शासन निर्णय - 


१, 


षु. 


प्रत, 


१, 
ग्‌ 
3. 


सन २०१९-२० या वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- रफ्तार योजनेंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण 
प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे व सदर प्रकल्पाकरिता रु. ६० कोटी 
(अक्षरी: रु. साठ कोटी फक्त) निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या areal सूचनांनूसार 


करण्यात यावी. तथापि, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- रफ्तार योजनेतून उपलब्ध करुन देण्यात 
येणाऱ्या रु. ६० कोटी (अक्षरी: रु. साठ कोटी फक्त) निधीतून केवळ कृषि यंत्र व औजारांच्या 
खरेदी करीता अनुदान देण्यात यावे. या निधीतून ट्रॅक्टर व पॉवर टिलर खरेदीसाठी अनुदान 
अनुज्ञेय असणार नाही. 


. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- TAR मधून जसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल त्यामधून 


अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर PFMS प्रणालीद्वारे जमा 
करण्यात यावी. 


. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- रफ्तार मधून कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन 


देण्यात येणाऱ्या निधीमधून क्षेत्रिय स्तरावर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती आयुक्‍त 
(कृषी) यांनी विहीत करुन सर्व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना कळवावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२४१३०२३२८७०१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=A 
S h ri ka nt And ADF Dep: nt, postalCode=400032, 

25.4.20=5d5ab93b4eaf2f 


je 
Offfaa62085c34db6bfd8c, 


riculture 


, st= Maharashtra, 
fcd87e12fe1 9b8965025d482b1 bee 


IN ber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd 
Chandrakant Ande ixssniseisnssssissezrt arson chonaaton 
Andge 


Date: 2019.07.24 13:08:10 +0530 


(श्रीकांत आंडगे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक ( विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 
संचालक ( निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०७१९ / प्र.क्र.१९१/१४ओ 


४. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. सर्व संचालक / सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्वी 

. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 

. महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखापरिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई-४ ०00२० 

१०.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.मा. राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 


one SG & 


१४.मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 


१५.निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


